अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता गट-अ यांच्या 
वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१० 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जून, २०१८ 


वाचा : संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : 
सअब/१०४/७७/२०१८, दिनांक २४.०४.२०१८ चे पत्र. 


शासन आदेशा :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्यांच्या 
प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वमान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता सध्याचे नियुक्तीचे | बदलीनंतरचा जिल्हा 
ठिकाण 
१ श्री. माधव गंगाराम पौळ नागपुर पुणे 


२. उपरोक्त अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास न चुकता सादर करावा. 

३. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१९४७०२३६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Shyamrao याना 


5.4.20=ce6f6edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa1a1 dbcf0ec79c7c2143850ffeesfdc 
७4०0१, 


Bhalerao sa enon 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि) ,गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१० 


३) मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७) निवासी Ser परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
qo) संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११) निवड नस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


